we दिवाणी न्यायाधीडा कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, विटा, जि.सांगली 
यांच्या पदनामात २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथमवर्ग, विटा, 
जि.सांगली असा बदल करुन त्यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी घोषित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डीडीओ १०२१/४१६/प्र.क्र.१०६/का.११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- २० मार्च, २०२३. 
वाचा:- 

१) जिल्हा व सत्र न्यायालय, सांगली यांचे पत्र जावक क्रमांक ६६५६/ २०२१, 
दि.१५.०९.२०२१ व जा.क्र.६६५७/२०२१,दि. १५.०९.२०२१.व जा.क्र.१७७२/ २०२३, 
दि.१४.०२.२०२३. 

२) मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे आदेश No. ॥.३९०२/२०२०, दि.०९.१२.२०२०. 

३) जिल्हाव सत्र न्यायालय, सांगली यांचे आदेडा क्र. ५०४/२०२०, दि. ०९.१२.२०२०. 


प्रस्तावना:- 

मा.उच्च न्यायालयाच्या संदर्भाकित अ.क्र.२ च्या दि.०९.१२.२०२० रोजीच्या आदेशातील 
अ.क्र.२ मध्ये सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग ,विटा,जि.सांगली 
यांच्या पदनामात “२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, विटा, 
जि.सांगली” असा बदल करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार जिल्हा व सत्र न्यायालय, सांगली यांनी 
संदर्भाकित अ.क्र.३ येथील दि.०९.१२.२०२० रोजीच्या आदेशान्वये सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग ,विटा,जि.सांगली यांच्या पदनामात “२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथमवर्ग,विटा,जि.सांगली ” असा बदल केला आहे. सबब, जिल्हा व 
सत्र न्यायालय, सांगली यांनी संदर्भाधीन अ.क्र.१ च्या पत्रान्वये केलेल्या विनंतीनुसार आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून २ रे सह दिवाणी न्यायाधीहञा कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथमवर्ग, 
विटा,जि.सांगली” यांना घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

जिल्हा सत्र न्यायालय, सांगली येथील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांच्या पदनामात बदल 
करुन खालीलप्रमाणे नव्याने आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर 
आदेशा वित्तीय बाबींपुरतेच मर्यादित राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः डीडीओ १०२१/४१६/प्र.क्र.१०६/का.११ 


अ.क्र | सध्याचे (जुने) आहरण व | नविन आहरण व संवितरण अधिकारी पदनाम 
संवितरण अधिकारी 
पदनाम 

| JOINT CIVIL JUDGE | २०” CIVIL JUDGE JUNIOR DIVISION AND 
JUNIOR DIVISION | J.M.F.C.Vita, Dist- Sangli. 


AND 
J.M.F.C .Vita,Dist- (मराठी पदनाम- २ रे सह दिवाणी न्यायाधीडा कनिष्ठ 
Sangli. स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथमवर्ग, विटा,जि.सांगली) 


( मराठी पदनाम - सह 
दिवाणी  न्यायाधीठा 
कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम 
वर्ग, 

विटा,जि.सांगली 


२. सदर झासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८,दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ मधील 
भाग पहिला, उप विभाग, १ मधील अनुक्रमांक ३, नियम क्रमांक २ अन्वये प्रशासनिक विभागांना प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार तसेच महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८ मधील नियम १५(३) व 
१५६ अन्वये दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३२०१५२९२११११२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
HEMANGI AJIT या 


SHETYE cee 
(हेमांगी ]ोट्ये) 
कार्यासन अधिकारी 
Wa:- 
१) प्रबंधक (निरीक्षणे- १), उच्च न्यायालय, मुंबई. 
२) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जि.सांगली 
3) २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, विटा, जि.सांगली. 
४) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा)महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि.सांगली 
६) कक्ष अधिकारी का.२०/२३/२४/२५/,विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७ निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


